सन 2098-20 मध्ये नारळ विकास बोर्डाच्या योजनेच्या 
अंमलबजावणीसाठी ₹१३८.७४२ लाख इतक्या 
रक्कमेच्या आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता तसेच 
नारळ विमासाठी अर्थसंकल्पित केलेला राज्य sara 
₹७.५० लाख व नारळ विकास बोर्ड पुरस्कृत विविध 
बाबींकरिता अर्थसंकल्पित केलेला ₹७.५० लाख एवढा 
निधी वितरणास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. नावियो-२०१९/प्र.क्र.१६६/९-अ, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक : २९ ऑगष्ट, २०१९ 


वाचा:- 

१. शासन निर्णय, कृषी व पदुम विभाग, क्र. नावियो-२०१८/प्र.क्र.१९१/१३-अओ, दिनांक २९/१०/२०१८ 

२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.१ एप्रिल, २०१९ 

३. नारळ विकास मंडळाचे इंग्रजी F.No.323(9)/2098-DEV (AAP), Dated:10.06.2019 चे पत्र. 

४. संचालक (फलोत्पादन), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे जा.क्र.कृआ/फलो-२/नारळ 

प्रशासकीय मान्यता/८१९/२०१९, दिनांक ०६ जुले, २०१९ 

५. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक: अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.०८ जूले, २०१९ 
प्रस्तावना :- 

राज्यात सन २०१९-२० मध्ये नारळ विकास मंडळ, कोची पुरस्कृत नारळ विकास योजनेंतर्गत राबवावयाच्या 
विविध योजना/घटकांचा आर्थिक/भौतिक बाबींसह सविस्तर तपशील मंडळाच्या दिनांक १०.०६.२०१९ च्या पत्रातील 
अनुसूची-१ मध्ये दिला आहे. नारळ विकास मंडळ, कोची यांनी त्यांच्या दिनांक १०.०६.२०१९ च्या पत्रान्वये सदर योजना 
राज्यात राबविण्यासाठी रक्‍कम ₹१३८.७४२ लाख इतक्या LSPA प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे. त्यामध्ये नारळ 
विकास मंडळाचा हिस्सा ₹ १०९.७४२ लाख इतका असून योजना/घटकनिहाय आर्थिक लक्षांकाचे वाटप अनुसुचित जाती 
उपयोजना, आदिवासी उपयोजना व सर्वसाधारण प्रवर्गनिहाय सुनिश्चित केलेले आहे. सदर योजनेंतर्गत राज्याने 
राबवावयाच्या घटक/बाबींचा उल्लेख केलेला आहे. योजना अंमलबजावणीच्या मार्गदर्शक सूचना सोबत पाठविल्या आहेत. 
सदर योजनेची राज्यामध्ये अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनाची प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर नारळ 
विकास मंडळाचा निधी उपलब्ध होणार आहे. त्यासाठी सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


सदर योजनेस केंद्र शासनाच्या कृषी मंत्रालयाने दिलेली मान्यता विचारात घेता सन २०१९-२० मध्ये नारळ 
विकास मंडळ, कोची पुरस्कृत नारळ विकास योजना राबविण्यास केंद्र हिस्सा ₹ १०९.७४२, राज्य हिस्सा ₹ २६.५०० लाख 
आणि लाभधारक WAG हिस्सा ₹२.५०० लाख अशा एकूण ₹१३८.७४२ लाख इतक्या रक्कमेच्या आराखड्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत असून राज्य हिस्स्यापैकी सन २०१९-२० मध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत नारळ 
विमासाठी अर्थसंकल्पित केलेला ₹७.५० लाख व नारळ विकास बोर्ड पुरस्कृत विविध बाबींकरिता अर्थसंकल्पित केळेला 
₹७.५० लाख एवढा निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः नावियो-२०१९/प्र.क्र.१६६/९-अ, 


नारळ विकास मंडळ, कोची पुरस्कृत नारळ विकास योजनेचा सन २०१९-२० चा कार्यक्रम (महाराष्ट्र राज्य) 


अ. योजनेचे नांव उद्दीष्ट 
क्र आर्थिक (रु. लाखात) 
अ | राज्यनिहाय योजनेचे बाबनिहाय विभाजन/वाटप भौतिक एकूण | मंडळाचा | राज्याचा 
हिस्सा हिस्सा 
| लागवड साहित्य उत्पादन व वितरण 
अ) | *बिजोत्पादन प्रात्यक्षिके (DSP) प्रक्षेत्र ४० हे. | २७.०००। २७.००० ०.००० 
ब) । विभागीय नारळ रोपवाटिकांची स्थापना 
(५०:५०) 
i ** राज्य शासनामार्फत १.५० लाख रोपे ४८.००० | २४.०००| २४.००० 
क) | छोट्या नारळ रोपवाटिकांची स्थापना 
प्रथम हप्ता १३.०० १२.५०० १२.५०० 0,000 
२ नारळ लागवडीखालील क्षेत्रात वाढ घडवून 
आणणे 
अ) | प्रथम हप्ता ५००.०० हे. | १६.२५०| १६.२५० 0,000 
बो | देखभाल ६.४८ हे. ०.२८४ ०.२८४ 0,000 
एकूण ५००.०० हे | १६.५३४ | १६.५३४ ०.००० 
3 एकात्मिक शोतीद्वारे नारळ बागांच्या 
उत्पादकतेत वाढ घडवून आणणे 
षि . । प्रात्यक्षिक क्षेत्राची स्थापना करणे (हेक्‍टर) 
a) | * राज्याकडून नवीन 
कृषी विभागामार्फत ४४.५० | 022] ७.७८८ 0,000 
कृषी विद्यापीठ, भा.कृ.ऊ.सं. मार्फत ३९.९० ६.९८३ ६.९८३ ०.००० 
बो राज्य देखभाल 
Sub Total State ८४.४० १४.७७१ १४.७१ ०.००० 
क) * बोर्डाकडून नवीन २९.४९ ५.१६० ५.१६० ०.००० 
ड) | बोर्ड 9॥ over of २०१८-१९ ३७.३० ४.७७८ ४.७७८ 0,000 
Sub Total CBD direct २९.४९ ए९.ए3८ एर.९3उ८ 0,000 
प्रात्यक्षिक क्षेत्राची स्थापना करणे एकूण ११३.४९ | २४.७०८ | २४.७०८ ०.००० 
एकात्मिक शोती एकूण २४.७०८ | २४.७०८ ०.००० 
४ ** नारळ पीक विमा योजना २.१४ १०.०० 4.00} २.५० 
एकूण १३८.७४२ | 908.082] २६.५०० 
बोर्डाकडून थेट कार्यान्वित ६५.९७२ | ६५.९७२ 
राज्याकडून कार्यान्वित (92.0999 | 83.009 ] २६.५०० 
टीप:- * नारळ बोर्डमार्फत. 
** राज्य शासनामार्फत. 


*** नारळ पीक विमा योजनेत ₹ २.५० लाख हा होतकरी हिस्सा राहणार आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नावियो-२०१९/प्र.क्र.१६६/९-अ, 


२. नारळ विकास योजनेच्या विविध बाबींची अंमलबजावणी करण्यासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी 
खालील लेखाशिर्षांतर्गत खर्ची घालण्यात यावा. 


लेखाशीर्ष (मराठी) इंग्रजी 
मागणी क्र.डी-३, 
२४०१- पिक संवर्धन 
११९ बागायती व भाजीपाला पिके, 


Demand No.3 
2401 Crop husbandry 
119 Horticulture and Vegetable crops 


(03) रोपमळे 

ae (03) Nurseries 

(03) (३८) नारळ विकास योजनेंतर्गत नारळ विकास बोर्ड री 7 
पुरस्कृत ध बाबींकरिता एकत्रित तरतूद (03) (38) Inclusive provision for various 
पुरस्कृत विविध बाबींकरिता एकत्रित तरतूद components of Coconut Development Board 
करण्याकरिता Scheme 
(2809 ए ९४२) राज्य हिस्सा (2401 A942) State Share 
33 अर्थसहाय्य 33 Subsidies 


3. नारळ पिक विमा योजना या घटकाकरिता उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी खालील लेखाशिर्षांतर्गत खर्ची 
घालण्यात यावा. 


लेखाशीर्ष (मराठी) इंग्रजी 
मागणी क्र.डी-३, Demand No.3 
२४०१- पिक संवर्धन 2401 Crop husbandry 
११० पीक विमा, 110 Crop Insurance 
(00) (00) 
00) (०९) प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत नारळ 
(0°) (8) ene यवा (00) (09) Coconut Insurance under 
नारळ पीक विमा (राज्य हिस्सा) Pradhanmantri Crop Insurance Scheme (State 
(2809 ए ६७३) राज्य हिस्सा Share) 
33 अर्थसहाय्य (2401 A 673) State Share 
33 Subsidies 


४. सदर कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी (१) विभागीय कृषी सह संचालक, कोकण विभाग, ठाणे, 
(२) विभागीय कृषी सह संचालक, पुणे विभाग, पुणे व (३) विभागीय कृषी सह संचालक, कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर यांचे 
अधिनस्त असलेल्या लेखा अधिकारी यांना आंहरण व संवितरण अधिकारी तसेच संचालक (फलोत्पादन) यांना नियंत्रक 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


ष्‌. सदर प्रकरणी उपरोक्त वाचा येथील क्रमांक १ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक ४ व परिच्छेद 
क्रमांक ५ येथील तरतूदीनुसार कार्यवाही करावी. 


६. निधीखर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तीकेमध्ये उल्लेख केलेल्या 
तसेच नियोजन व वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना व प्रचलित अटी व शर्तीचे तसेच वेळोवेळी दिलेल्या 
सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. तसेच उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी निश्चितपणे खर्च होईल याची खात्री 
करावी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नावियो-२०१९/प्र.क्र.१६६/९-अ, 


७. Way शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०८२९१४५३२२४७०१ असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by Ashok Maroti Atram 
Date: 2019.08.29 15:04:27 +05'30' 


(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. मंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 

) मा. राज्यमंत्री (कृषी व फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. सभापती/उप सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
) मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

) मा. मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

) सचिव (कृषी) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

) अध्यक्ष, नारळ विकास बोर्ड (कृषी मंत्रालय, भारत सरकार), केरा भवन, एसआरव्हीएचएस रोड, कोची-६८२०११ 
qo) आयुक्‍त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

११) कुलगुरु, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली 

१२) महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 

१३) संचालक (फलोत्पादन), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१४) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

१५) उप संचालक, नारळ विकास बोर्ड, ठाणे 

१६) विभागीय कृषी सह संचाळक, कोकण विभाग, ठाणे 

१७) उद्यानविद्या प्रमुख, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली 

१८) जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, ठाणे, पालघर, रायगड (अलिबाग), रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग (ओरोस) 
१९) कक्ष अधिकारी (2-3), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२१ कार्यासन ९-अे, निवडनस्ती 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


